नांदेड जिल्ह्यातील भोकर तालुक्यातील 
योजनाबाह्य रस्ते ग्रामीण मार्ग म्हणून रस्ते 
विकास योजना २००१-२१ मध्ये समाविष्ट 
करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 


सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०२१/प्र.क्र.०४/नियोजन-२ 


मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 


दिनांक- २१ जानेवारी, २०२१. 


पहावे :- १) मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, औरंगाबाद यांचे पत्र 
जा.क्र.मुअआऔ/का-१४/प्रआ/रवियो-०१-२१/३७०८, दि.२३/१२/२०२०. 


प्रस्तावना :- 


मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, औरंगाबाद यांनी संदर्भाधिन 


पत्रान्वये नांदेड जिल्ह्यातील भोकर तालुक्यातील योजनाबाह्य रस्ते ग्रामीण मार्ग म्हणून रस्ते 


विकास योजना २००१-२१ मध्ये समाविष्ट करणेबाबत प्रस्ताव शासनास सादर HSA आहे. तसेच 


जिल्हा परिषद, नांदेड यांनी सदर रस्ते योजनेमध्ये समाविष्ट करणेबाबत मागणी केलेली आहे. 


सदर रस्त्यांचा होणारा वापर तसेच जिल्हा परिषद, नांदेड यांचा ठराव विचारात घेता, 


सदर रस्ते ग्रामीण मार्ग म्हणून दर्जोत्नत करण्याचे शासनाच्या विचाराधीन होते. 


शासन निर्णय :- 


मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, औरंगाबाद यांचा प्रस्ताव व 


जिल्हा परिषद, नांदेड यांचा ठराव विचारात घेऊन नांदेड जिल्ह्यातील खालील रस्ते ग्रामीण मार्ग 


म्हणून दर्जोन्नत करण्यात येत आहेत. 
दर्जोन्नत 
अ.क्र प्रस्तावित रस्त्याचे नांव॑ | साखळी क्रमांक | करावयाची एकूण)  दर्जोन्नती 
लांबी (कि.मी.) | नंतरचा क्रमांक 
॥ , किनी ते गारगोटवाडी. ०/०० ते ५/०० ।५.००कि.मी.. ।ग्रामीण मार्ग-१२७ 
२. किनी ते नांदा (खु.) ०/०० ते ४/०० ।४.००कि.मी. ग्रामीण मार्ग-१२८ 
३. किनी ते दिवशी (खु.) ०/०० ते ३/०० _।३.००कि.मी. ग्रामीण मार्ग-१२९ 
४. गारगोटवाडी ते नांदा (खु.) ०/००ते ७/०० ७.००कि.मी. ग्रामीण मार्ग-१३० 
4, सावरगांव ते दिवशी कांडळी | ०/०० ते २/०० | 2.00fe A. ग्रामीण मार्ग-१३१ 


रस्ता. 


शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०२१/प्र.क्र.०४/नियोजन-२ 


दर्जोन्नत 
अ.क्र. प्रस्तावित रस्त्याचे नांव॑ | साखळी क्रमांक । करावयाची एकूण  दर्जोन्नती 
लांबी (कि.मी.) | नंतरचा क्रमांक 

६. सावरगांव ते सोनारी कोळगांव | ०/०० ते ३/०० ।३.००कि.मी. ग्रामीण मार्ग-१३२ 
(खु.) रस्ता. 

0. सावरगांव ते सोनारी चुनखडी | ०/०० ते ३/०० | 3.00 fH At. ग्रामीण मार्ग-१३३ 
रस्ता. 

८. सावरगांव ते हनुमान मंदिर । ०/०० ते 9/00 ।१.००कि.मी. ग्रामीण मार्ग-१३४ 
रस्ता. 

९. जोडरस्ता महादेव मंदिर ते ०/०० ते १/०० ।१.००कि.मी. । ग्रामीण मार्ग-१३५ 
रिठ्ठा रस्ता. 

ine लामकानी ते महादेव मंदिर ।०/००ते २/०० ।२.००कि.मी. । ग्रामीण मार्ग-१३६ 
रस्ता. 

ae q डोरली ते रेल्वेगेट रस्ता. ०/०० ते २/०० ।२.००कि.मी. । ग्रामीण मार्ग-१३७ 

१२ रिठ्ठा ते नारवट रस्ता. ०/०० ते ५/०० ।५.००कि.मी. । ग्रामीण मार्ग-१३८ 

१३  ।हाडोळीते स्मज्ञानभूमी रस्ता. | 0/00 ते १/५०० ।१.५०कि.मी. ग्रामीण मार्ग-१३९ 

१४ डोरली ते डोरली गैट ०/०० ते १/५०० | 4.40 कि.मी. । ग्रामीण मार्ग-१४० 
साळवाडी रस्ता. 

१५ कामनगांव ते पाझर तलाव ०/०० ते १/५०० ।१.५० कि.मी. । ग्रामीण मार्ग-१४१ 
रस्ता. 

१६ बेंद्री ते शिवनगर रस्ता. ०/०० ते १/५०० ।१.५० कि.मी. । ग्रामीण मार्ग-१४२ 

१७ रावणगांव ते बंधारा रस्ता. ०/०० ते १/०० ।१.००कि.मी. । ग्रामीण मार्ग-१४३ 

१८ पोमनाळा ते सोनारी रस्ता. ०/०० ते १/५०० ।१.५० कि.मी. ग्रामीण मार्ग-१४४ 

१९ महागांव ते जटाशंकर मंदिर ।०/०० ते २/०० । २.००कि.मी. । ग्रामीण मार्ग-१४५ 
रस्ता. 

२० नारवट ते आमदरी रस्ता. ०/०० ते १/२०० ।१.२०कि.मी. । ग्रामीण मार्ग-१४६ 

२१ ।आमटठणातेभुरभूशी रस्ता. । ०/०० ते ४/०० | yoo fe At. । ग्रामीण मार्ग-१४७ 

२२ भूरभूशी ते दुधड रस्ता. ०/०० ते ५/०० ५.०० कि.मी. ग्रामीण मार्ग-१४८ 

२३ मालदरी तांडा ते कासारतांडा | ०/०० ते २/५०० | २.५०० कि.मी. | ग्रामीण मार्ग-१४९ 
रस्ता. 

२४ चिचाळा ते महादेव Heed =| ०/०० ते ४/०० ।४.००कि.मी. ग्रामीण मार्ग-१५० 
सिध्देश्वर मंदिर रस्ता. 

२५ | राज्यमार्ग २५१ते कृष्ण मंदिर | ०/०० ते १५०० ।१.००कि.मी. । ग्रामीण मार्ग-१५१ 


रस्ता. 


पृष्ठ ६ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०२१/प्र.क्र.०४/नियोजन-२ 


दर्जोन्नत 
अ.क्र प्रस्तावित रस्त्याचे नांव॑ | साखळी क्रमांक | करावयाची एकूण)  दर्जोन्नती 
लांबी (कि.मी.) | नंतरचा क्रमांक 

२६ खडकी ते पिपळढव रस्ता. ०/०० ते २/०० ।२.००कि.मी. । ग्रामीण मार्ग-१५२ 

२७ सावरगांवमेट ते गारगोटवाडी | ०/०० ते ५/०० ।५.००कि.मी. ग्रामीण मार्ग-१५३ 
रस्ता. 

२८  ।मातुळ ते NH-222 रस्ता. o/ood 3/oo | 3.00 fA. । ग्रामीण मार्ग-१५४ 

२९ ।रावणगांव ते लगळुद नदीमार्ग. | ०/०० ते २/०० ।२.००कि.मी. । ग्रामीण मार्ग-१५५ 

३० रावणगांव नवि आबादी ते ०/०० ते २/०० ।२.००कि.मी. । ग्रामीण मार्ग-१५६ 
महालिंगे रस्ता. 

३१ NH-222 ते बाबनवाडी रस्ता. | ०/०० ते २/०० ।२.००कि.मी. ग्रामीण मार्ग-१५७ 

३२ | पिंपळढव ते मातुळ gata । ०/०० ते २/०० । २.०० कि.मी. । ग्रामीण मार्ग-१५८ 
रस्ता. 

३३ पिपळढव ते ॥॥--२२२ कोडदेव | ०/०० ते ३/०० ।३.००कि.मी. ग्रामीण मार्ग-१५९ 
पाणी पुरवठा विहीर पर्यंत 
रस्ता. 

३४ कोडदेव मंदिर ते जामदरी ०/०० ते ५/०० ।५.००कि.मी. । ग्रामीण मार्ग-१६० 
टेकडी ते सिध्दार्थ नगर रस्ता. 

३५ नविन महादेव मंदिर ते ०/०० ते ४/०० ।४.००कि.मी. । ग्रामीण मार्ग-१६१ 
रावणगांव ते NH-222 रस्ता.. 

३६ कांडली ते खामदेव ते कोंडदेव | ०/०० ते १/२०० ।१.२०कि.मी. । ग्रामीण मार्ग-१६२ 
रस्ता. 

३७ Ret ते Ret तांडा रस्ता. ०/०० ते ५/०० ।५.००कि.मी. । ग्रामीण मार्ग-१६३ 

३८ बटाळा ते थेरबन रस्ता. ०/०० ते ६/०० ।६.००कि.मी. । ग्रामीण मार्ग-१६४ 

३९ ।बटाळा ते श्रुंगक्रषी आश्रम ०/०० ते ४/०० ।४.०० कि.मी. ग्रामीण मार्ग-१६५ 
रस्ता. 

४० । शिवनगर तेबोथी ता.उमरी  । ०/०० ते ४/०० ।४.०० कि.मी. ग्रामीण मार्ग-१६६ 
रस्ता. 

४१ । शिवनगर ते मोखंडी रस्ता.  । ०/०० ते ४/०० ।४.००कि.मी. | ग्रामीण मार्ग-१६७ 

४२ जोडरस्ता महादेव मंदिर ०/०० ते १/५०० ।१.५०कि.मी. । ग्रामीण मार्ग-१६८ 
रहाटी रस्ता. 

¥3 जोडरस्ता बेबर ते महादेव ०/०० ते ४/०० ।४.००कि.मी. ग्रामीण मार्ग-१६९ 
मंदिर ते लामकानी रस्ता. 

४४ बोरगांव ते थेरबन रस्ता. ०/०० ते ६/०० ।६.००कि.मी. । ग्रामीण मार्ग-१७० 


पृष्ठ ६ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०२१/प्र.क्र.०४/नियोजन-२ 


दर्जोन्नत 
अ.क्र प्रस्तावित रस्त्याचे नांव॑ | साखळी क्रमांक | करावयाची एकूण)  दर्जोन्नती 
लांबी (feat) | नंतरचा क्रमांक 

४५ जोडरस्ता बेबर ते रेल्वे ०/०० ते १/५०० ।१.५०कि.मी. । ग्रामीण मार्ग-१७१ 
Ya. 

४६ बेंबर ते लामकानी रस्ता. ०/०० ते २/५०० ।२.५०० कि.मी. । ग्रामीण मार्ग-१७२ 

४७ | dae ते जाकापुर तांडा रस्ता. । ०/०० ते ४/०० ।४.००कि.मी. ग्रामीण मार्ग-१७३ 

४८ थेरबन ते शिनगारवाडी रस्ता. | ०/०० ते ३/०० | 3.00 कि.मी. । ग्रामीण मार्ग-१७४ 

४९ थेरबन ते पिंपळगांव रस्ता. ०/०० ते ५/०० ।५.००कि.मी. । ग्रामीण मार्ग-१७५ 

Yo थेरबन ते येवली रस्ता. ०/०० ते ४/०० ।४.००कि.मी. _। ग्रामीण मार्ग-१७६ 

५१ थेरबन ते धावरी (बु.) रस्ता. ०/०० ते ४/०० =| ४.०० कि.मी. ग्रामीण मार्ग-१७७ 

५२ | HRA doe ge रस्ता. ०/०० ते ४/०० ।४.००कि.मी. । ग्रामीण मार्ग-१७८ 

५३ | भुरभुश्ी ते पाळज रस्ता. ०/०० ते ४/०० |४.००कि.मी. । ग्रामीण मार्ग-१७९ 

५४ | Alera कुदळा तांडा रस्ता. ।०/०० ते ३/०० |३.००कि.मी. । ग्रामीण मार्ग-१८० 

५५ खडको ते बेंद्री रस्ता. ०/०० ते ३/०० ।३.००कि.मी. । ग्रामीण मार्ग-१८१ 

५६ जामदरी तांडा ते NH-222 ०/०० ते २/०० ।२.००कि.मी. _।ग्रामीणमार्ग-१८२ 
रस्ता. 

५७ जामदरी ते पिपळढव रस्ता. । ०/०० ते २/०० ।२.००कि.मी. । ग्रामीण मार्ग-१८३ 

५८ प्रजिमा-३६ ते डौर तांडा रस्ता. | ०/०० ते १4&/०० ।१.००कि.मी. । ग्रामीण मार्ग-१८४ 

५९ | जोडरस्ता स्मशानभुमी ०/०० ते oo ।१.००कि.मी. । ग्रामीण मार्ग-१८५ 
रावणगांव रस्ता. 

६० महालिगे नांदा रावणगांव ०/०० ते ३/०० ।३.००कि.मी. ग्रामीण मार्ग-१८६ 
रस्ता. 

६१ रायखोड ते रामा-२५१ रस्ता | ०/०० ते २/०० ।२.००कि.मी. । ग्रामीण मार्ग-१८७ 

६२ रायखोड ते सोसायटी तांडा । ०/०० ते ३/०० 3.00 ft. । ग्रामीण मार्ग-१८८ 
धारजनी रस्ता. 

६३ मोखडी तांडा ते जामगांव ०/०० ते ५/०० ।५.००कि.मी. ग्रामीण मार्ग-१८९ 
तांडा रस्ता. 

६४ मोखडी तांडा ते जामगांव ०/०० ते ४/०० ।४.००कि.मी. ग्रामीण मार्ग-१९० 
पांदन रस्ता. 

६५ मसगला कासपेट ते मालदरी | ०/०० ते ३/०० ।३.००कि.मी. । ग्रामीण मार्ग-१९१ 
रस्ता. 

६६ दिवशी (खु.) ते लगळुद रस्ता. | ०/०० ते १/०० ।१.००कि.मी. ग्रामीण मार्ग-१९२ 

६७ पिपळढव ते कांडली रस्ता. । ०/०० ते ६/०० ।६.००कि.मी. । ग्रामीण मार्ग-१९३ 


पृष्ठ ६ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०२१/प्र.क्र.०४/नियोजन-२ 


दर्जोन्नत 
अ.क्र प्रस्तावित रस्त्याचे नांव॑ | साखळी क्रमांक | करावयाची एकूण)  दर्जोन्नती 
लांबी (कि.मी.) | नंतरचा क्रमांक 

६८ । कुदळातांडा ते धारजनी रस्ता. | ०/०० ते ५/०० ।५.००कि.मी. । ग्रामीण मार्ग-१९४ 

६९ सिध्दार्थ नगर ते पिंपळढव ०/०० ते ४/०० ।४.००कि.मी. । ग्रामीण मार्ग-१९५ 
रस्ता. 

७० भुरभुशी ते दत्तमंदिर रस्ता. ०/०० ते २/०० ।२.००कि.मी. । ग्रामीण मार्ग-१९६ 

७१ मोखंडी ते राज्यसिमा रस्ता. | ०/०० ते २/०० ।२.००कि.मी. ग्रामीण मार्ग-१९७ 

७२ सावरगांवमेट ते कांडली रस्ता. | ०/०० ते ५/(०० ।५.००कि.मी. । ग्रामीण मार्ग-१९८ 

७३ जोडरस्ता जंगळीपीर धावरी ।०/०० ते २/०० ।२.००कि.मी. । ग्रामीण मार्ग-१९९ 
(बु. रस्ता. 

७४ भोसी रस्ता ते लोहा रस्ता. ०/०० ते ३/०० ।३.००कि.मी. । ग्रामीण मार्ग-२०० 

७५ = | थेरबन ते स्मश्ञान भुमी रस्ता ।०/०० ते ३/०० |।३.००कि.मी. । ग्रामीण मार्ग-२०१ 

७६ जामदरी तांडा ते दौर रस्ता. | ०/०० ते २/०० ।२.००कि.मी. ग्रामीण मार्ग-२०२ 

७७ कोंडदेवनगर ते सावरगांवमेट । ०/०० ते २/०० ।२.००कि.मी. ग्रामीण मार्ग-२०३ 
रस्ता. 

७८ सोनारी ते कोळगांव (बु) रस्ता. | ०/०० ते ३/०० ।३.००कि.मी. | ग्रामीण मार्ग-२०४ 

७९ कोळगांव (बु.) ते पाकी तांडा । ०/०० ते ४/०० ।४.००कि.मी. | ग्रामीण मार्ग-२०५ 
रस्ता. 

८० | कोंडदेवनगर ते मातुळ रस्ता. । ०/०० ते ४/०० ।४.००कि.मी. । ग्रामीण मार्ग-२०६ 

८१ सायाळ ते पोमनाळा तांडा ०/०० ते ३/०० ।३.००कि.मी. । ग्रामीण मार्ग-२०७ 
रस्ता. 

८२ | शिनगारवाडी ते स्मशान भुमी | ०/०० ते २/०० | २.०० कि.मी. ग्रामीण मार्ग-२०८ 
रस्ता. 

८३ । दिवशी (खु.) स्मशान भुमी ०/०० ते १/५०० |।१.५०कि.मी. । ग्रामीण मार्ग-२०९ 
रस्ता. 

८४ नांदा (खु.) ते पाकीगांव ते ०/०० ते २/०० ।२.००कि.मी. । ग्रामीण मार्ग-२१० 
धुळदेव मंदिर रस्ता. 

८५ ।मसलगांकासारपेठते ०/०० ते २/०० । २.०० कि.मी. । ग्रामीण मार्ग-२११ 
रायखोड रस्ता. 

८६ नागापुर (NH-98,9) ते ०/०० ते ५/०० _।४.००कि.मी. ग्रामीण मार्ग-२१२ 
रायखोड रस्ता. 

८७ धारजनी ते हाळदा रस्ता. ०/०० ते ३/०० ।३.००कि.मी. । ग्रामीण मार्ग-२१३ 


पृष्ठ ६ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०२१/प्र.क्र.०४/नियोजन-२ 


दर्जोन्नत 
अ.क्र प्रस्तावित रस्त्याचे नांव॑ | साखळी क्रमांक | करावयाची एकूण)  दर्जोन्नती 
लांबी (कि.मी) नंतरचा क्रमांक 
८८ | धारजनी ते सायाळ रस्ता. o/ood 3/oo | 3.00 कि.मी. । ग्रामीण मार्ग-२१४ 
एकूण २६५.४०० कि.मी. 


परिणामी, रस्ते विकास योजना २००१-२०२१ मधील मधील नांदेड जिल्ह्यातील ग्रामीण 
मार्ग रस्त्यांच्या एकूण लांबीत २६५.४०० कि.मी. ने वाढ होवून एकूण लांबी 
(१७७८.९४ --२६५. ४४० म्हणजेच २०४४.३४ कि.मी. इतकी होईल. 

हा शासन निर्णय » महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आलेला असून त्याचा सांकेतांक क्रमांक २०२१०१२११६४७५५६०१८ असा आहे. 


हा आदेठा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


प्रति, 


Digitally signed by Prashant Vinayakrao Patil 
la S h a Nn DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Public Works 
De} 


artment, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2,5.4.20=2b1bad66664b1e1 1e3bf66db1d526143e814db5f8c 


V 1 k Pp 1 | 505422af66a5628314537e, cn=Prashant Vinayakrao Patil 
| al a ya fa 0 वे | Date: 2021.01.21 16:52:28 4-05'30' 


(प्रशांत पाटील) 


अवर सचिव (नियोजन), महाराष्ट्र शासन. 


१) मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, औरंगाबाद (यांनी सदर शासन 


निर्णयानुसार रस्ते विकास योजना 2009-2029 च्या सूचीमध्ये नोंद घ्यावी व नकाशामध्ये 


बदल करावा. तसेच केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल शासनास सादर करावा) 


२) विभागीय आयुक्त, औरंगाबाद. 


3) अधिक्षक अभियंता,सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, नांदेड (यांनी सदर शासन निर्णयानुसार 
रस्ते विकास योजना २००१-२०२१ च्या रस्ते सूचीमध्ये नोंद घ्यावी व नकाशामध्ये बदल 


करण्यात यावा. तसेच केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाळ शासनास सादर करावा) 


४) जिल्हाधिकारी, नांदेड. 


द 


कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, नांदेड. 


) 

५) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद नांदेड. 
) 
) 


७) संचालक, माहिती व जनसंपर्क GAAS, मंत्रालय, मुंबई 


८) रेखाचित्र शाखा, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय. 


) 
qo) निवडनस्ती. 


९) रस्ते विकास योजना 2009-2029 ची नस्ती. 


पृष्ठ ६ पैकी ६ 


